राज्यातील वाढीव २० टक्के अनुदानास पात्र 
घोषित करण्यात आलेल्या खाजगी अनुदानित 
प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील शिक्षक व 
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे माहे नोव्हेंबर, २०२० ते 
फेब्रुवारी, २०२१ पर्यंतचे वेतन ऑफलाईन 
पध्दतीने वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : वेतन १२१८/प्र.क्र.२८/टीएनटी-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ मार्च, २०२१. 
वाचा :-१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.माशाअ-२०२०/प्र.क्र.६१/एसएम-४, 
दिनांक १२/०२/२०२१. 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.प्राशाअ-२०२१/प्र.क्र.१७/एसएम-४ , 
दिनांक १५/०२/२०२१. 
३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प, 
दिनांक १७/०३/२०२१. 
प्रस्तावना :- 
उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १ व २ येथील शासन निर्णयान्वये विनाअनुदान व कायम 
विनाअनुदान तत्वावर मान्यता दिलेल्या व २० टक्के अनुदान सुरू असलेल्या खाजगी प्राथमिक व 
माध्यमिक झाळांना दिनांक १ नोव्हेंबर, २०२० पासून वाढीव २०% अनुदान मंजूर करण्यात आलेले 
आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये वाढीव २०% अनुदानाचा निधी वितरीत करण्यात 
आलेला आहे. सदर शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शालार्थ आयडी देण्यात आलेला 
असला तरी शालार्थ प्रणालीतून थकीत वेतन अदा करण्याची सुविधा अद्याप उपलब्ध करून देण्यात 
आलेली नाही. त्यामुळे अशा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे नोव्हेंबर २०२० ते फेब्रुवारी २०२१ या 
कालावधीतील वेतन शालार्थ प्रणालीमधून दिनांक 39/3/2029 पूर्वी अदा करता येणे शक्‍य नसल्याने 
त्यांच्या या चार महिन्याच्या वेतन देयकांना ३१ मार्च २०२१ पर्यंत ऑफलाईन पध्दतीने मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
विनाअनुदान व कायम विनाअनुदान तत्वावर मान्यता दिलेल्या व २० टक्के अनुदान सुरू 
असलेल्या खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, ज्यांना दिनांक १ नोव्हेंबर, २०२० पासून वाढीव २०% 
अनुदान मंजूर करण्यात आळेळे आहे, अशा शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे माहे नोव्हेंबर, 
२०२० ते फेब्रुवारी, २०२१ पर्यंतचे वेतन ऑफलाईन पध्दतीने अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
त्यामध्ये खालील देयकांचा समावेश राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


___ओ दिनांक 92/2/2029 च्या शासन निर्णयान्वये प्रपत्र-अ मधील १५५३ माध्यमिक शाळांमधील 
७७४५ शिक्षक व ५७७५ शिक्षकेत्तर पदे आणि प्रपत्र-ब मधील १०३८ माध्यमिक शाळांच्या २७७१ 
वर्ग/तुकड्यांवरील ३७७९ शिक्षक पदे अशा एकूण ११५२४ शिक्षक व ५७७५ शिक्षकेत्तर 
कर्मचाऱ्यांचे दिनांक ०१ नोव्हेंबर, २०२० पासून वाढीव Qo टक्के मंजूर अनुदानानुसार वेतन. 

आ) दिनांक १५/२/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये प्रपत्र-अ मधील ४५६ प्राथमिक शाळांमधील 
२५६६ शिक्षक आणि प्रपत्र-ब मधील ३४५ प्राथमिक शाळांच्या १३४० वर्ग/तुकड्यांवरील १५६५ 
शिक्षक पदे अशा एकूण ४१३१ शिक्षकांचे दिनांक ०१ नोव्हेंबर, २०२० पासून वाढीव २० टक्के 
मंजूर अनुदानानुसार वेतन. 


२. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१२/२१/कोषा प्रशा-४, दिनांक 
२४/०३/२०२१ च्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ae सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२४१६२५०८००२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque Kazi 
४, 0=Gr t Of Maharas! 


. 
| DN: c=IN, 
mM | y a Z DEPARTMENT, 
2.5.4.20=71155 
0e87d0a6, 


7 serialNumber=77a529748c5e7c1ba7a66e81c654ba3c492fda5b29e076241d 
ushtaque KaZi (eee 
Date: 2021.03.24 16:34:39 +05'30° 


(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wa: 
q 


) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल मुंबई 

) मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) अपर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
) महालेखापाल, ( लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र १/२, मुंबई, नागपूर 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


oC 


o~ 


| 


महालेखापाल, ( लेखा अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई, नागपूर 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी 
आयुक्‍त (शिक्षण ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९) शिक्षण संचालक ( प्राथमिक ) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११) संचालक, विद्यापरिषद, पुणे 
१२)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 


(२ GS Oo 


१३) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
१४ सर्व शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरीक्षक ( माध्यमिक / प्राथमिक ) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


tra, ou=SCHOOL EDUCATION & SPORT 


=400032, st=Maharashtra, 
b07e3c6556e724501d0cSea5c63b3146314d51ec 


94) ad जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१६) सर्व अधिक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (प्राथमिक/माध्यमिक) 

१७) वित्त विभाग ( व्यय-५/कोषा प्रशा-४), मंत्रालय, मुंबई 

१८)शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, अर्थसंकल्प कार्यासन / संगणक शाखा, मंत्रालय, मुंबई 
१९) निवड नस्ती-टीएनटी-३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


